भारतीय संविधानातील नागरिकांच्या मुलभूत कर्तव्याच्या 
जागरुकतेसाठी संविधान प्रस्ताविकेचे वाचन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२३/समन्वय 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :-१) मंत्रीमंडळ सचिव, भारत सरकार यांचे पत्र H.D.O.No.909/02/02/2022-CAV, 
Dated. ०७.११.२०२२ 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ).0.९०.१९०२२/०७/२०१७- SCD-VI, Dated ११.११.२०२२ 


परिपत्रक 


भारतीय संविधानातील नागरिकांचे मुलभूत कर्तव्य यावर लक्ष केंद्रीत करून दिनांक २६ 
नोव्हेंबर, २०२२ या दिवशी जागरूकता मोहिम राबविणेबाबत शासनाच्या संदर्भाधिन क्र. १व 2 
येथील दिनांक ०७ व ११ नोव्हेंबर, २०२२ च्या परिपत्रकान्वये प्रत्येक विभागाने करावयाच्या 
कार्यवाहीबाबत संबंधित विभागांना सुचित करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे या मोहिमेअंतर्गत 
आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमाबाबत दि.२६ नोव्हेंबर दिवसाचे प्रत्यक्ष आयोजित करावयाच्या 
कार्यक्रमाचे नियोजन संबंधित विभागाने तयार करावे. त्याचप्रमाणे संविधान दिनी राबविण्यात 
आलेल्या कार्यक्रमांचा तपशील वेळोवेळी फोटोंसह संबंधित विभाग, जिल्हाधिकारी तथा राज्याचे 
समन्वय अधिकारी यांनी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या (www.doj.gov.in) या 
संकेतस्थळावर अपलोड करण्याबाबतही सुचित करण्यात आलेले आहे. 


यासंदर्भात केंद्र शासनाने सदर विषयाच्या संदर्भात आता खालीलप्रमाणे अधिकच्या सुचना 
दिलेल्या आहेत. 


Undertaking a pledge (copy enclosed) at 11 AM on 26" November, 2022 
with all the employees and stakeholders. 


1 Coordinating with Autonomous’ Bodies, Attached/Subordinate 
Offices, Organisations and _ Institutions including educational 
institutions etc to celebrate the Constitution Day on 26" November, 
2022. 


2 Organising talks/Webinars covering the constitutional values and the 
fundamentals of the Indian Constitution. 


केंद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे दिलेल्या सुचनांचे पाळन करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२३/समन्वय 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२११२४१६३२४०४५२२ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DINESH RAMCHANDRA 
DINGLE 


(दि.रा.डिंगळे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
५. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. सचिव, राज्य माहिती आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद खंडपीठ, 
१०. कुलपती, राज्यातील सर्व विद्यापीठे, 
११. प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१२. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१३. महाळेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१५. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
१६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (आवऱ्यक ती 
प्रसिध्दी देण्यासाठी) 
१७. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१८. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१९. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
२०. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका, 
२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपालिका, 
२२. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली, 
२३. कार्यासन समन्वय (निवडनस्ती). 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


